सन 2098-20 मधील अर्थसंकल्पित तरतूदीचे वितरण 
मागणी क्र. व्ही. २ मुख्य लेखाशीर्ष सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक सहकारी संस्था (अनिवार्य) (२४२५००११ ) ५०- इतर 
खर्च या उपश्रीर्षाखाली सहकार पुरस्कार २०१७-१८ वितरण 
कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी झालेल्या खर्चासाठी १००% 
निधी वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व TAT विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीसीआर ०७१९/प्र.क्र.८४/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 

१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. ०९१९/प्र.क्र.१०४ /१८-स दि.०४.०९.२०१९ 

२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ -३ दि. ०८.७.२०१९ 

३) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्र. लेखानु-२०१९/प्र.क्र. १२/२०१९/१७-स, 
दि. १०.०७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


प्रतिवर्षी सहकार क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सहकारी संस्थांचा सहकार विभागाच्या 
वतीने पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येतो. सन २०१७-१८ या वर्षी उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या 
संस्थांच्या सहकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नाशिक येथे दि.१०.०९.२०१९ रोजी संपन्न झाला आहे. 


२. कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी मागणी क्र.व्ही २ २४२५- सहकार, सहकार आयुक्त व 
निबंधक सहकारी संस्था (अनिवार्य) (२४२५००११) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षासाठी 
५०- इतर खर्च या बाबीसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय रू.२५.०० लाख तरतुदीपैकी ६०% रक्कम रू. 
१५.०० लाख संदर्भ क्र.३ अन्वये वितरीत केळे आहे. सदर रक्कम कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी 
झालेल्या खर्चाची देयके अदा करण्यासाठी अपुरी आहे. त्यासाठी वरीलप्रमाणे (२४२५००११) ५० - 
इतर खर्च या उपश्ीर्षाअंतर्गत मंजूर असलेला १००% निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

मागणी क्र.व्ही २ २४२५- सहकार, सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था (अनिवार्य) 
(28240099) या Safest सन २०१९-२० या वर्षासाठी ५०- इतर खर्च या बाबीसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय रू. २५.०० लाख तरतुदीच्या १००% निधी मंजूर करून खर्च करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्कम अदा करण्याकरिता सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे कार्यालयातील अधीनस्थ लेखाधिकारी यांना या आदेशाद्वारे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित 
करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर ०७१९/प्र.क्र.८४/ १८-स 


वरीलपैकी अवितरित निधी रू. १०.०० लाख अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली वर उपलब्ध करून 
देण्याची कार्यवाही १७-स कार्यसनामार्फत त्वरित करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३५/ 
२०१९/व्यय-२/ दि.१६.११.२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९११२६१७३०५९७८०२ असा आहे. हा ASST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Chaudhary Anil Jayaram 
C h a U d h a ry A Nn | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing and Textile, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f26cf80358fa3 133e4d85ddac30ae54b06c63743f 


J aya fa mM d5510dc0ebca082b6c483ce, cn=Chaudhary Anil Jayaram 


Date: 2019.11.27 13:23:39 +05'30' 


(अनिल चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. महालेखाकार, महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

३. महालेखाकार, महाराष्ट्र- २, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

६. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 

८. उपसचिव आस्थापना, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
९. कार्यासन अधिकारी १८-स सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 
१०. निवड नस्ती-१८-स/२-स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


